राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
कार्यक्षेत्रामध्ये घनकचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या खताची 
विक्री करण्यासाठी हरित महासिटी कंपोस्ट हा ब्रँड 
वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत. 

प्राधिकृत प्रयोगशाळांमध्ये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 
राहुरी यांच्या प्रयोगशाळेचा समावेश करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.५३/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, HATH: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५.०५.२०१५ 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१७/प्र. क्र. ५३/नवि-३४, दि. २९.०४.२०१७ 
प्रस्तावना :- 


देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, या करिता या 
शहरामधील सर्व नागरीकांना शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच, या WEA घनकचरा 
व्यवस्थापनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देऊन शहरे स्वच्छ करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत “स्वच्छ भारत 
अभियान (नागरी)” संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” 
च्या धर्तीवर संदर्भीय क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” ची 
अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियांनांतर्गत शहरे “हागणदारी मुक्‍त” करणे व घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत 
“स्वच्छ” करणे या दोन प्रमुख घटकांचा VATA आहे. 


२. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील शाहरामंध्ये घनकचरा व्यवस्थापन करताना, 
शहरात निर्माण होणाऱ्या विघटनशील / ओल्या (Biodegradable) कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून तयार 
होणाऱ्या सेंद्रिय खताची विपणन व विक्री (Marketing and Sales) करण्यासाठी “हरित महासिटी कंपोस्ट” हा 
ब्रँड नोंदणीकृत करण्यास संदर्भीय क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये शासनातर्फे मान्यता देण्यात आली आहे. 


३. उपरोक्त शासन निर्णयान्वये “हरित: महासिटी कंपोस्ट” se वापण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना त्यांनी तयार केलेले कंपोस्ट खताची तपासणी संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद ५ 
शासकीय खत नियंत्रण प्रयोगशाळांकडून तपासून घेणे आवश्‍यक आहे. या प्रक्रियेत अधिक प्रयोगशाळांना 
सामावून घेणे आवश्‍यक आहे. 


४. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचेकडे शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केलेल्या सेंद्रिय खताचे नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ व खत (नियंत्रण) आदेश, १९८५ [Fertiliser (Control) Order, १९८५] 
मधील तरतुदीस अनुसरून परीक्षण (Test) करण्यासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा उपलब्ध आहे. त्यामुळे, “हरित 


SRA निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०१७/प्र.क्र.५३/नवि-३४ 


महासिटी कंपोस्ट” हा ब्रँड प्राप्त करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामधील 
घनकचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या खताची तपासणी करण्यासाठी संदर्भीय क्र. २ येथील शासन निर्णयात नमूद 
प्रयोगशाळांमध्ये महात्मा HS कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांच्या प्रयोगशाळेचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून ,स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील 
TEAR घनकचरा व्यवस्थापन करताना, शहरात निर्माण होणाऱ्या विघटनशील (Biodegradable) (ओला 
कचरा व पाळला पाचोळा) कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या सेंद्रिय खताची विपणन व विक्री 
(Marketing and Sales) करण्यासाठी “हरित महासिटी कंपोस्ट” हा ब्रँड प्रदान करण्यासाठी संदर्भिय क्र. २ 
येथील शासन निर्णयात नमूद राज्य शासना मार्फत प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळांसोबत महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ, राहुरी यांच्या प्रयोगशाळे कडूनही खताचे परीक्षण करून घेण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००२०६१३०४५७६५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ee Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
A it S a h e b fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 
Development Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=bcc5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd 133794 


p a | we 8a428b4e4c992e5d3bf423, cn=Ajit Sahebrao Palwe 


Date: 2020.02.06 14:58:55 +05'30' 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग. 
१०. जिल्हाधिकारी, सर्व 
११. आयुक्त, महानगर पालिका, सर्व. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सर्व. 
१३. मुख्याधिकारी, सर्व. 
१४. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


